३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय, श्रीगोंदा 
जि. अहमदनगर चे श्रेणीवर्धन करुन 
५० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय मुख्य 
इमारत व निवासस्थान बांधकामाच्या 
अंदाजपत्रक व आराखड्यांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक, क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.१७०/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १२ जुले, २०२२. 


वाचा : 
१) सहसंचालक आरोग्य सेवा मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/कक्ष-३/टे- 
६/श्रीगोंदा५०खाटाबांधकाम/१४९८२-८३/१९, दिनांक २७.१२.२०१९. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय समक्रमांक दि.८ फेब्रुवारी, २०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक : 


उपरोक्त वाचा अनुक्रमांक २ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ३ येथे नमूद केल्याप्रमाणे 
३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय, श्रीगोंदा जि. अहमदनगर चे श्रेणीवर्धन करुन ५० खाटांचे उपजिल्हा 
रुग्णालय मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच- ८, मुख्यलेखाशिर्ष 
"४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा 
(वैद्यकीय सहाय्य)- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, ११०- रुग्णालय व दवाखाने, (१)(अ) 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, (००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१०००१४), ५३- मोठी बांधकामे" 
याखाली भागविण्यात यावा. 


या ऐवजी 


३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय, श्रीगोंदा जि. अहमदनगर चे श्रेणीवर्धन करुन ५० खाटांचे 
उपजिल्हा रुग्णालय मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच- ८, 
मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी 
आरोग्य सेवा-विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, (०१)-इमारती, (०१) (०४) मोठी बांधकामे 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः VATA २०२१/प्र.क्र.१७०/आरोग्य 3 


(हुडोकडील कर्जे) (कार्यक्रम) (४२१०३२०२), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात येईल. असे 
वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७१२१०३८३८७११७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


डे Digitally signed by Roshani 
Dinesh Kadam Patil 
Ros hani DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | n e 5 h Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Public 
1 | Health Depart t 
Kadam Patil ४५४७४०० 


+05'30' 


(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नाशिक. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, अहमदनगर. 
७. अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय,श्रीगोंदा जिल्हा, अहमदनगर 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनगर. 
९. उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. अहमदनगर. 
११. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


